परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबत.. 
दिवंगत कै.बळीराम विश्वनाथ डबडे, शिपाई. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय (मुख्य इमारत), १ ला मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९२३६२७. Email ID : vikram.nikam@nic.in 


क्रमांक : अनुदान २०२१/प्र.क्र.११८ /ई-७ दिनांक :- ९ मार्च, २०२२. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक :- अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९.०९.२०१८. 
२. जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्याकडुन प्राप्त झालेला क्र.२०२१/लेखा/३/अंनियो/कावि-१३१, 
दि.२५.०५.२०२१ व कावि-२१५, दि.२६.०७.२०२१ रोजीचा सानुग्रह अनुदान मंजुरीचा प्रस्ताव. 
३. कै.बळीराम विश्वनाथ Sas, शिपाई यांचे नामनिर्देशित व्यक्‍ती श्रीम.सुलक्षणा बळीराम SIS यांचा 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंअंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
मिळण्याकरिता प्राप्त झालेला दि.२३.०३.२०२१ रोजीचा अर्ज. 


आदेश 

उपरोक्त क्रमांक २ अन्वये जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्याकडुन प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत श्रीम.सुलक्षणा बळीराम 
SIS यांच्या उपरोक्‍त क्र.३ येथे नमुद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना संदर्भ क्रमांक १ येथील 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार, कै.बळीराम विश्वनाथ sas, शिपाई यांचे नामनिर्देशित व्यक्‍ती श्रीम.सुलक्षणा बळीराम डबडे यांना सानुग्रह 
अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजुर करीत आहेत. 

सदर “ सानुग्रह अनुदान ” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी दिनांक २७.११.२०२० 
रोजी मृत्यु पावल्यामुळे मंजुर करण्यात येत आहे. सदर आदेडा आदेशाच्या दिनांकापासुन १ वर्षे कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 

सदरचा खर्च “ मागणी क्र.जी-६ २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी, १०३, अनुकंपा भत्ते, (००)(०६)- 
परिभाषित अंशदान/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान (२०७१०७२२) ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावी. 


सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 
असून, त्याचा संकेतांक २०२२०३०९१४५३२६१६१९ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


Digitally signed by SANJAY BANKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
)32, st=Maharashtra, 


, postalCode=400032, ५! 3 
2,5.4,20=cBa7d6860ff227fd9e69a02e9caSdfb2ccb25eda92d749629970f349fc 
68260, pseudonym=B37546F6A6BD466ED45270ED708F924F5 1AO7EAB, 


serial INumber=C5917E56B0DAS 16AB259D846D5 1 6CB0S84DCESE9A2E73COA 


35FA47BAB64E88AA, cn=SANJAY BANKAR 
Date: 2022.03.09 14:54:10 +05'30' 


(संजय बनकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी, लातूर 
यांना कळविण्यात येते की के.बळीरय विश्वनाथ SIS, शिपाई यांच्याकडुन IRTP येणे बाकी असलेली 

रु.९, ९११,२५०/- एवढी RAPT TIS करण्याच्या अनुषंगाने/निय्णोवित कार्यवाही PA. 
२. तहसीलदार (सामान्य) जिल्हाधिकारी, लातूर. 
३. जिल्हा कोषागार कार्यालय, लातूर 

श्रीम.सुलक्षणा बळीराम डबडे , महसूल कॉलनी, जुना औसा रोड, लातूर. 

(तहसीलदार (सामान्य) जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर यांच्यामार्फत) 
५. निवडनस्ती (ई-७) 


